राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत 
राज्यात नंदुरबार व वाशिम येथे नवीन 
शासकीय मॉडेल डिग्री कॉलेज स्थापन 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. रुसायो-२०१८/प्र.क्र. २४९/विशि-३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ फेब्रुवारी, २०१९. 


१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. रुसायो-२०१३/प्र.क्र.४१८/वि.शि.-३, 
दि. २० मे, २०१५. 

२) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकारच्या दि. २५ मे, २०१८ रोजी झालेल्या प्रकल्प 
मंजूरी मंडळाच्या (Project Approval Board) बैठकीचे इतिवृत्त. 

३) उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग झासन निर्णय क्र. रुसायो-२०१८/प्र.क्र. ३५०/विशि-३, 
दि.१२.१२.२०१८ 

४) उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. रुसायो-२०१८/प्र.क्र.३५०/भाग -१/विशि-३, 
दि.१२.१२.२०१८ 

५) दिनांक १५/०१/२०१९ रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षणात गुणवत्ता, सर्वदूर संधी, समानता यासाठी केंद्र शासनाने तयार 
केलेल्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत दि. २१/०४/२०१५ रोजी मंत्रीमंडळाच्या 
बैठकीत निर्णय घेण्यात आळेला आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ही योजना 
राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य प्रकल्प 
संचालनालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 


केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान २.० अंतर्गत १४ 
घटकांची निर्मिती केळी आहे. या १४ घटकामध्ये घटक क्र. ५ अंतर्गत “नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री 
कॉलेज” या घटकाचा समावेश आहे. याकरिता निती आयोगाने देशभरात wo आकांक्षित जिल्हयांची 
(Aspirational Districts) निवड केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील नंदुरबार व वाशिम या दोन जिल्ह्यांची 
निवड करण्यात आली आहे. 


जिल्ह्यातील स्थुल नोंदणी प्रमाण (Gross Enrollment Ratio), Fara संख्या व मागासवर्गीयांच्या 
लोकसंख्येचे प्रमाण या निकषावर त्या जिल्ह्यात शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून मानव संसाधन 
विकास, मंत्रालयाच्या प्रकल्प मंजुरी Asawa (Project Approval Board) दि. २५ मे, २०१८ रोजी 
झालेल्या १२ व्या बैठकीत महाराष्ट्रातील नंदुरबार व वाशिम या दोन जिल्हांमध्ये नवीन शासकीय मॉडेल 
डिग्री कॉलेज स्थापन करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रुसायो-२०१८/प्र.क्र. २४९/विशि-३ 


सदर योजनेंतर्गत शासकीय मॉडेल डिग्री कॉलेज स्थापनेकरिता रु. १२००.०० लक्ष अनावर्ती 
खर्चासाठी अनुदान मंजूर झाले आहे. सदर योजना केंद्र व राज्य शासन Go: Yo या प्रमाणात असल्याने केंद्र 
व राज्य हिस्सा अनुक्रमे रु. ७२०.०० लक्ष व रु. ४८०.०० लक्ष असेल. 


सदर मॉडेल डिग्री कॉलेज स्थापनेकरिता ज्या पुर्व टी आहेत त्यानुसार नंदुरबार व वाशिम येथील 
प्रस्तावित मॉडेल डिग्री कॉलेज करिता जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी मौजे टोकरतळे येथील गट क्रमांक 
६५/१ अमधील ४.०० हे. आर तर जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी मौजे चिखली ता. मंगरुळपीर जिल्हा वाशिम 
येथील गट क्रमांक २९ मधील २ हे. आर. शासकीय ई वर्ग जमिन उपलब्ध करुन दिली असुन सदर जमिन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नावे करण्यात आलेली आहे. 


सावर्जनिक बांधकाम विभागाने शासकीय मॉडेल डिग्री कॉळेज, नंदुरबार व वाशिम येथील 
महाविद्यालय तसेच वसतिगृह इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकांची तांत्रिक छाननी करुन त्यास सहमती 
दर्शविली आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र. ३ अन्वये वाशिम येथे तर संदर्भ क्र. ४ अन्वये नंदुरबार येथे नवीन 
शासकीय मॉडेल डिग्री कॉलेज करिता महाविद्यालय तसेच वसतिगृह इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकिय 
मान्यता प्रदान केली आहे. 


नंदुरबार व वाशिम येथील नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री महाविद्यालय स्थापन करण्यास तसेच 
नंदुरबार व वाशिम येथीळ नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री महाविद्यालय स्थापनेकरिता war अंतर्गत रू. 
२४००.०० लक्ष निधी प्राप्त होणार असल्याने उर्वरित अनावर्ती खर्चास व सदर दोन शासकीय मॉडेल डिग्री 
महाविद्यालयांकरिता आवश्‍यक असणाऱ्या पदांच्या निर्मितीस व सदर पदांवर येणाऱ्या आवर्ती खर्चास 
मान्यता देण्याबाबतच्या प्रस्तावास मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १५/०१/२०१९ च्या बैठकीत मंजूरी दिली आहे. 
त्यानुसार याबाबतचा झासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 
१. नंदुरबार व वाशिम येथील नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. नंदुरबार व वाशिम येथील नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री महाविद्यालय स्थापनेकरिता रूसा अंतर्गत 
रू. २४००.०० लक्ष (केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० प्रमाणात) निधी प्राप्त होणार असल्याने अनावर्ती खर्चाची 
राज्य हिऱऱ्याची ४०% रक्‍कम रु. ९६०.०० लक्ष व तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महाविद्यालय 
इमारत व वसतीगृह बांधकामाच्या नकाशे व अंदाजपत्रकास दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्य शासनाने 
सोसावयाचा अधिकचा खर्च रु. १९२७.३९ लक्ष AM एकूण रु.२८८७.३९ लक्ष इतक्या अनावर्ती खर्चास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. नंदुरबार व वाशिम येथील नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री महाविद्यालयांकरिता आवश्‍यक 
पदनिर्मितीबाबत उच्चस्तर सचिव समितीची मान्यता घेवुन पदनिर्मितीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 

सदर योजनेवरील खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानश्ीर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- 
विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (019) (०१) व (02) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 
अंतर्गत शासकीय संस्थांना सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा) (२२०२ आय २७२), ३१ सहाय्यक अनुदाने व 
(केंद्र हिस्सा) (२२०२ आय २६३), ३१ सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली मधील मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुसायो-२०१८/प्र.क्र. २४९/विशि-३ 


हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौप.सं.क्र. १३०/व्यय-५, 
दि. ०७.०२.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०२१२१७२०२५९८०८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SIDDHARTH Sho i annotaecmeupanomuarn 


5632 1cfd24, postalCode=400032, street-=MANTRALAYA,MUMBAI, 
ber=22c1b7c1413e77554a8e64cbc60b74fb647 1605c32acf8b9 


KHARAT namo 
(सिध्दार्थ खरात) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, 
मुंबई. 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

. प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपुर. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपुर. 
कुलगुरू/ कुलसचिव, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
कुलगुरू/ कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. 

. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे. 

१०. मुख्य अभियंता, सावर्जनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव. 

११. मुख्य अभियंता, सावर्जनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 

१२. अधिक्षक अभियंता, सावर्जनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव. 

१३. अधिक्षक अभियंता, सावर्जनिक बांधकाम मंडळ, अकोळा/अमरावती. 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम 

१६. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगाव. 

१७. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती. 

१८. नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१) मंत्रालय, मुंबई. 

१९. वित्त विभाग, (कार्यासन व्यय-५),मंत्रालय,मुंबई 

२०. सावर्जनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 

२१. सचिव (उ.व.तं.शि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. सह सचिव (विशि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. उपसचिव (मशि/तांशि/साशि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. कार्यासन अधिकारी (साशि-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


